मनोविकलांग व्यक्तीसाठी कार्य 
करणाऱ्या अशासकीय संस्थांना 
सहाय्य या योजनेकरीता निधी 
वितरण. (लेखाशिर्ष २२३५२७२४) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन ज्ञापन क्र.:- न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.३४/दि.क.२ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ नोव्हेंबर, २०२२. 


संदर्भ :- १) दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.दिकआ/प्र-४-मति- 
बंलस/सर्वो.न्याया/निधी /२०२२-२३/१०४८, दि.१३ एप्रिल, २०२२. 
२) सचिव (सा.न्या.) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ११ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी 
झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने आयुक्‍त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांनी 

सादर केलेली बैठकीची टिप्पणी. 


ज्ञापन : 


AYA [AMT कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना, मनोविकलांगासाठी 
कार्य करणाऱ्या अशासकीय संस्थांना सहाय्य या योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षातील 
अर्थसंकल्पित निधीपैकी रु.९७.६८ लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. याबाबतचे 
विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र योजनेचे नाव अर्थसंकल्पित खर्च करण्यासाठी 
निधी वितरीत करण्यात 
रपये आलेला निधी 
Ts) २ ३ 1 ee 
मनोविकलांगासाठी कार्य १०५९५.९२ ९७.६८ 
करणाऱ्या अशासकीय 
संस्थांना सहाय्य ३१- 


सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेत्तर) 


२. मा. सर्वोच्च न्यायालयातील श्री. गौरव कुमार बंसल विरूध्द दिनेश कुमार व इतर 
प्रकरणी दाखल अवमान याचिका क्र.१६५३/२०१८ (मुळ सिव्हिल याचिका क्र.४१२/२०१६) या 
प्रकरणातील दि.०६.०७.२०२१ रोजीचे आदेशा व केंद्र शासनाच्या दि.२१.०७.२०२१ रोजीच्या 
सुचनेच्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे शासन निर्णय दि.१४.१०.२०१९ 
अन्वये मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाळी गठीत समितीची दि.२३.०७.२०२१ 
रोजी बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांनी सदर 
मानसिक आजारमुक्त व्यक्‍तींना भिक्षेकरी गृहे, वृध्दाश्रम इत्यादी ठिकाणाहून तातडीने अन्यत्र 
स्वतंत्र ठिकाणी स्थलांतरीत करण्याबाबत मनोरूग्ण सेवेबाबत मनोरूग्ण सेवाक्षेत्रात आवश्‍यक 
सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांशी तातडीने संपर्क करून नियमानूसार संस्थांची निश्चिती करून 
त्यापुढील तीन महिन्यात मानसिक आजारमुक्‍्त व्यक्तींचे स्थलांतर करण्याची कार्यवाही पूर्ण 
करण्यात यावी असे निर्देश दिलेले होते. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.३४/दि.क.२ 


३. सदर प्रकरणी मा.अ.मु.स. (सा.न्या.) यांच्या अध्यक्षतेखाळी दि.१०.११.२०२१ व 
दि.१५.११.२०२१ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत मानसिक आजारमुक्त व्यक्‍तींना भिक्षेकरी गृहे, 
वृध्दाश्रम इत्यादी ठिकाणाहून संस्थांलरीत करण्यासाठी १३ संस्थांमधून पात्र ०६ संस्थांनी 
दिलेल्या प्रति व्यक्‍तीच्या खर्चाबाबत मान्यता देण्यात आळी होती. सदर og संस्थांमध्ये १२८ 
मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींचे स्थलांतरण दि.३०.११.२०२१ पुर्वी करण्यात आलेले आहे. 
त्यानुषंगाने खालील of संस्थेमध्ये स्थलांतरीत केलेल्या व्यक्तींचे खर्चास अनूसरुन प्रशासकिय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
संस्थांचे नाव खर्च करण्यासाठी वितरीत 
करण्यात आलेला निधी 


ही पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट, झगडे वस्ती, पुणे सोलापूर 
, मांजरी फार्म, पुणे संचलित जागृती रिहेंबिलीटेशन 
टर, प्लॉट-३७, सेंक्टर-५, तळोजा, फेज-१, पेटली, नवी 


बनियन ६ वा मेन रोड, मोगापेयर, वेस्ट चेन्नई, तमिळनाडू 

rafed दि बनियन होम अगेन प्रोजेक्ट ३३ ई, नवीन 
कॉनली, ४ Ales, रत्नागिरी 

मानव विकास बहुउद्देशिय ग्रामिण सेवा संस्था, नागपूर, 

त्यानंद डेरी जवळ, शॉप नं. 2, पवाडे कॉम्प्लेक्स दत्तवाडी, 


पूर संचलित मानव विकास प्रशिक्षण व पुनर्वसन केंद्र, 
, ता. नरखेड, जि.नागपूर 

ही पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट, झगडे वस्ती, पुणे सोलापूर 

, मांजरी फार्म, पुणे संचलित जागृती रिहेंबिलीटेशन 

टर, सर्वे नं.२९, झगडे वस्ती, मांजरी बु. ता. हवेली, जि. 


य आर्य अर्जुन फाऊंडेशन, ज्ञानेश्वरी कॉम्पेल्क्स, लेप्रसी 
Roce जवळ, सर्वे नं.४१/६, येवळेवाडी, कोंढवा बु., 


नारा वृध्द व मतिमंद सेवा ट्रस्ट, पुणे संचलित किनारा 
ध्द व मतिमंद सेवा ट्रस्ट, अहिरवडे, Hata, पुणे. 


४. सदर निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.३४/दि.क.२ 


षु. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४ एप्रिल, 
२०२२ रोजीच्या अनुषंगाने नियंत्रण अधिकारी यांनी रु.९७.६८ लाख निधी खर्च करावा. सदर निधी 
खर्च झाल्यावर त्याबाबतची विवरण व उपयोगिता प्रमाणपत्र ३० एप्रिळ, २०२३ पर्यंत सादर 
करण्यात यावे. 

६. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.९२९/का. १४१३, दि.१४ 
सप्टेबर, २०२२ व वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.८४०/व्यय-१४, दि .३० सप्टेबर, २०२२ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. ज्या संस्थांना निधी / अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर संस्थांनासाठी खर्च करता 
येणार नाही. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून संस्थेच्या मुल्यांकनानंतर शिल्लक राहिलेल्या 
निधीबाबत शासनास तातडीने अवगत करावे. शासनाच्या मान्यतेशिवाय शिल्लक राहीलेला निधी 
इतर संस्थांना अदा करण्यात येवु नये. सबब याप्रकरणी होणारा रु.९७.६८ ळाख इतका खर्च 
खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२२-२३ या वर्षात अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या 
निधीतून भागविण्यात यावा:- 


लेखाशिर्ष:-मागणी क्र.एन-३. 

२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

०२-समाज कल्याण, 

००१ अपंगाचे कल्याण, 

(०८) जिल्हा परिषदांना सहायक अनुदान अशासकीय संस्थांना सहायक अनुदान 
(०८)(०५) मनोविकलांग व्यक्तीसाठी कार्य करणाऱ्या 

अशासकीय संस्थांना सहाय्य ( कार्यक्रम) (२२३५ २७२४) 

३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


on सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२२११२३१६३९३८४३२२ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJESH 81891९9: 
GAIKWAD 


(रा. भा. गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१.आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
2. AYA, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३.प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
४.प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
५.प्रधान महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.३४/दि.क.२ 


६.प्रधान महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
७.संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
८.सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 
९.सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 
१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
१२.वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प-३/७, अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई- ४००३२. 
१३.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


